जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथे व 
अधिपत्याखालील इतर चार रुग्णालयात 
स्थापित करण्यात आलेल्या कोविड 
कक्षाकरीता लिक्विड ऑक्सिजन cH ६ 
कि.ली. व १० कि.लि. यंत्रणा कार्यान्वित 
करण्यास तांत्रिक मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२०/ प्र. क्र.१७२/आ ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- संचालक 2, आरोग्य सेवा,पुणे यांचे पत्र क्रमांक संआसे/कोविड१९/संचालक कक्ष/आपत्ति 
व्यवस्थापन/ ऑक्सिजन टॅक-जिरुठाणे/ प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव/९२०९५- 
९६/२०२०, दिनांक २४.०७.२०२० 
प्रस्तावना :- 

जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथे व अधिपत्याखालील इतर चार रुग्णालयात स्थापित करण्यात 
आलेल्या कोविड कक्षाकरीता लिक्विड ऑक्सिजन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे यांचेस्तरावरुन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी 


तांत्रिक मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय, ठाणे येथे व अधिपत्याखालील इतर चार रुग्णालयात स्थापित करण्यात 
आलेल्या कोविड कक्षाकरीता लिक्विड ऑक्सिजन ca ६ कि.ली. व १० कि.लि.यंत्रणा कार्यान्वित 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तांत्रिक मान्यता देण्यात आहे: - 


Sr.No. Details of Work Name of Proposed Amount 
Hospital Quantity Required 
1 2 3 4 5 
1. Liquid Oxygen Tank Civil 1 9000000 
10 KL(Capacity 1300 Hospital, 
Jumbo Cylinder) Thane 
2. Liquid Oxygen Tank Govt. iF 8000000 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२०/ प्र. क्र. १७२/आ ३अ 


6 KL(Capacity 700 Maternity 


Jumbo Cylinder) Home and 
Hospital, 
Ulhasnagar-4 
3 Liquid Oxygen Tank Central 1 8000000 


6 KL(Capacity 700 Hospital, 
Jumbo Cylinder) Ulhasnagar-3 


4 Liquid Oxygen Tank 1 CCC and 1 8000000 
6 KL(Capacity 700 DCC in 
Jumbo Cylinder) Bhiwandi 
Block 
5 Liquid Oxygen Tank | Sub District 1 8000000 
6 KL(Capacity 700 Hospital, 
Jumbo Cylinder) Shahapur 
5 41000000 


उपरोक्त तांत्रिक मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे : - 
(१) स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्दारे निवडलेला दर हा शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार असावा. 
(२) खरेदी / बोली ची सर्व प्रक्रिया ही शासनाने निश्चित केलेल्या खरेदीच्या धोरणानुसार व 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित समितीच्या मान्यतेनुसार असावी. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दिनांक ४ मे, २०२० 
मध्ये,“प्राधान्य विभाग ११) कोरोना व्हारसमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा व मदत व पुनर्वसन 
विभाग यांना प्राधान्यक्रमाचे विभाग म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. यांच विभागांना फक्त कोरोना 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी व कार्यान्वयीन बाबींसाठीच निधी खर्च करावा. या विभागातील अन्य 
योजनांना अन्य विभागांप्रमाणे खर्चाची बंधने राहतील. उदा. भांडवली खर्च (इमारती बांधकामे इ.) पुढे 
ढकलणे बंधनकारक राहील” असे नमूद केले आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार, 
विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान कडील कोविड-१९ साठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०८१४५२४४७४१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२०/ प्र. क्र. १७२/आ ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


7 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
i a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c9470 


3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 
serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa 


B a | ka V d e 2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d63f, 
cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2020.08.19 17:09:51 +05'30' 


(प्र.मो.बळकवडे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा - २ , मुंबई 

सहसंचालक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

वित्त विभाग (अर्थ ३ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. निवड नस्ती (आरोग्य ३ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


